खारवडेश्री ता.जि.पालघर येथे रो-रो जेट्टी 
बांधणे या कामास रु.२३.६८ कोटी इतक्या 
verre सुधारित प्रज्ञासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस०४२३/प्र.क्र.३५/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ फेब्रुवारी २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र./॥०३१७/प्र.क्र.६२/बंदरे-२, दि.२६.१०.२०१७ 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई यांचे दि.१५.०३.२०२३ 
रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना:- 


खारवाडेश्री (टेंबीखोडावे), ता. जि. पालघर येथे रो-रो जेट्टी बांधणे या कामासाठी गृह 
विभाग, शासन निर्णय क्र. आयडब्ल्यूटी ०३१७/प्र.क्र.६२/बंदरे-२ दि.२६/१०/२०१७ अन्वये 
रु.१२.९२ कोटी एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर 
प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने खारवाडेश्री (टेंबीखोडावे), ता. जि. पालघर येथे रो-रो जेट्टी 
बांधणे या कामासाठी निधी वितरणाची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे. 


| केंद्र सरकार कडून | राज्य शासनाकडून | एकूण प्राप्त निधी मूळ प्रशासकीय मान्यता 
प्राप्त निधी प्राप्त निधी रक्‍कम 
रु. ३,२३,००,००० रु. ५,४६,००,००० रु. ८,६९,००,००० रु. १२,९२,००,००० 


सदर कामाकरीता पर्यावरण विषयक परवानगी तसेच वन विभाग व मा. सुप्रीम कोर्टाची 
इत्यादी. या सर्व परवानग्या प्राप्त होण्यासाठी पाच वर्षापेक्षा जास्त कालावधी व्यतीत झाला असल्याने 
सद्यस्थितीत कामाकरिता वापरण्यात येणा-या साहित्याच्या किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे कंत्राटदाराने 
काम करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांनी सदर कामाच्या 
अंदाजपत्रकातील परिमाणामध्ये कोणतेही बदल न करता केवळ सन २०२२-२३ च्या राज्य दर सूची 
प्रमाणे अद्ययावत केले असल्याने या प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. या कामाच्या 
रु.२३,६८,२२,२९८/- एवढ्या वाढलेल्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

खारवाडेश्री, ता.जि.पालघर येथे रो-रो जेट्टी बांधणे या कामासाठी समाविष्ट असलेल्या 
कामांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास रु.२३,६८,२२,२९८/- इतक्या रकमेस सागरमाला प्रकल्पांतर्गत 
या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस०४२३/प्र.क्र.३५/बंदरे-२ 


कामाचा तपशील 


राज्य दरसूची 


२०१६-१६ नुसार 


राज्य दरसूची 


२०२२-२३ नुसार 


मूळ प्र.मा. पेक्षा सुधारित 


WAL. मध्ये झालेली वाढ 


Add 3% PMC Charges 


५६०७४४८.५६ 


Add 8% for contingencies 


४७२४४८९.९४ 


७४७६५९८.०८ 


Add १% Labour Insurance 


१८६९१४९.५२ 


Add १८% for GST 


३३६४४६९१.३६ 


Total 


१२८६२७८७२३.६ 


२३६८२२२९८.२ 


As per A.A. approval Say Rs. 


928200000 


२३६८२२२९८ 


प्रमा. करिता सुधारित प्र.मा. टक्‍्केवारीमध्ये 
अंदाजित किंमत | करिता एकूण 
किंमत 
Sub Estimate ०१) Pile Jetty 9942221909 १८५०७९९२२ 
Sub Estimate ©) Pile Electrification २२८९५४७.६ १८३५०३० 
Total (A) ११८११२२४८.६ ALES IBS YR 
B) Quality Control Test & Royalty 
Charges a १३०९४५८.६८ 
Total (Part A + B) ११८११२२४८.६ १८८२२४४१०.७ 
Add 4% Price escalation for Civil Work 4198. 9934.04 fo ८३.२८% 


२. सागरमाला प्रकल्पास 


प्रशासकीय मान्यता:- 


दि.१९.०९.२०१७ रोजी झालेल्या 


मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने दि.०५.१०.२०१७ 


च्या 


शासन 


निर्णयान्वये सागरमाला कार्यक्रमांस मान्यता देण्यात आली असून सदर कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात 
येणाऱ्या कामासाठी आवश्‍यक ५०% निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३. मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १८.०१.२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या शक्‍तीप्रदान 
समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्दा क्र.४ नुसार सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत घ्यावयाच्या 
प्रकल्पांच्या मूळ अंदाजपत्रकीय किंमतीमध्ये प्रशासकीय व तांत्रिक कारणास्तव मंजूरीस विलंब 
झाल्यामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीमध्ये दर/भाव वाढीमुळे होणारी अधिकची रक्‍कम राज्य शासनाने 
उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेनुसार म्हणजेच रु. २३.६८ कोटी च्या प्रस्तावित अंदाजपत्रकानुसार केंद्र शासनातर्फे रु. ६.४६ 
कोटी (मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या ५०%) इतका निधी प्राप्त होणार असून शक्‍तीप्रदान समितीच्या 
बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनामार्फत रु. १७.२२ कोटी इतका निधी प्राप्त होणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस०४२३/प्र.क्र.३५/बंदरे-२ 


अपेक्षित आहे. राज्य शासनामार्फत उपलब्ध होणाऱ्या रु. १७.२२ कोटी निधी पैकी रु. ५.४६ कोटी 
इतका निधी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डास वितरीत करण्यात आला आहे. 


४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष “मागणी क्र.बी-७, ३०५१ बंदरे व दिपगृहे, (००)(०३) 
जेट्टीच्या बांधकामाकरीता केंद्राचे सहाय्य (सागरमाला) (कार्यक्रम) ३५, भांडवली मंत्तेच्या 
निर्मितीकरिता अनुदान (३०५१ १८९१)” या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.२८.११.२०२३ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.9५/अर्थ-२, दि.०७.१२.२०२३ अन्वये निर्गमित केलेल्या 
इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटिच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे- 


६.५) छुधारित प्रञासकीय मान्यतेच्या ययादितच काय पूर्ण करण्याची दक्षता विथायाने 
घ्यावी: 

6.2) योजनेची अंसळबजावणी करताना प्रवाळित शासन निर्णय निय CVC तत्वे 
वित्तीय यर्यादा] विहीत निविदा कार्यपध्दती ATR, आकरयकतेऱुसार राज्य तांत्रिक 
WATT GAT प्रकल्पाच्या व कायाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्दे्ाचे व त्रुटींची AAT 
करणे याची ACA जबाबदारी विभागाची राहील. 

6.3) सदर एुधारित WII AIA wo अहवालातील तांत्रिक बळी; 
निक्किक्िषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनिययितता यास मान्यता गृहित धरती जाणार 
नाही. अश्या प्रकरणाची TIA त्यावेळच्या प्रचलित SIT TAL करण्याची 
AMIE /विथागाची राहील: 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०६१७५१२६१२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBL 


E 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
20: 


:0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a208c0 
273473e9c24d7e, p hy 


ICode=400032, st=M 
serialNumber=B635A0BA362D807D0A2AD2942C6953 1 FAFES3ABFCAC 
9AB809231BD295B40EBE2, NILIMA MAHADEV KAMBLE 


De 2024.02.06 17:51:19 +05'30' 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस०४२३/प्र.क्र.३५/बंदरे-२ 


४. प्रधान सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


